RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - क 


वर्ष ३, अंक १४ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७/ ज्येष्ठ १८-२४, शके १ ९ ३ ९ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 25th May 2017 . 


NOTIFICATION 


No. AIS - 1017 / C.R. 199/ 2017/ X. - Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances 
and Pensions (Department of Personnel and Trainning), Notification No. 14015 / 14 / 2017-AIS (I)-B , 
dated the 23rd May 2017 is reproduced below : 

No. ....... Consequent upon declaration of inclusion of the following name as Unconditional 
and Final by the Union Public Service Commissionthrough its letter No. F. No. 6/ 11/ 2017 
AIS , dated the 17th May 2017 in the Select List of 2016 , as per the details given alongside the 
name, which was notified through this department s notifications No. 14015/ 14/ 2017 - AIS-(I) 
A , dated the 12th April 2017 and in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 1) of the 
Indian Administrative Service ( Recruitment ) Rules , 1954 read with Regulation 9( 1 ) of the 
Indian Administrative Service (Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 and Rule 3 of 
the Indian Administrative Service ( Probation ) Rules, 1954 , the President is pleased to appoint 
following member of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative 
Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5 ( 1) of 
the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2016 


भाग चार - क -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


(SCS) on probation until further orders and to allocate him to the Maharashtra Cadre , under 
Rule 5 ( 1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules , 1954 : 


Select List 2016 


S.No. 


Name of the Officers 


D.O.B. 


Position in the 


Select List 


(Smt/Shri ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


A.W. Kakade 


(3rd July 1967 ) 


At the S. No. 12 in the Select List 
of 2016 prepared on 29th March 
2017 . 


No. 14015 / 14 /2017 - AIS ( I)-B . 


2. The appointment of the officer mentioned above will take effect from the date of issue 
of this notification . 


PANKAJ GANGWAR , 
Under Secretary to the Government of India . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. R. BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७/ ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 
नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी 

पुरवठा 

यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला, १४, जमशेटजी टाटा रोड, 

चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १ जून २०१७ . 
वाचा.- ( १ ) क्र . निशी / केरो/ २०१७ / प्र. क्र .१२ / सहा/ जा . २२३, दिनांक १२ मे २०१७ . 

( २) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७ /प्र.क्र . ६७ / नापु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७. 
(३ ) दि केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर, १९९ ३ . 

अधिसूचना 
क्र . निशि / केरो / २०१७/ प्र. क्र .१२ / सहा / जा . २४७. - ज्याअर्थी, केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत 
प्रत्येक पंधरवड्यात राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसीनच्या एक्स डेपो दरात प्रतिलीटर २५ पैसे इतकी वाढ ( मूल्यवर्धित 
कराव्यतिरिक्त ) करून केरोसीनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबत दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीचे पत्रान्वये राज्य शासनास कळविले 
आहे . 


केंद्र शासनाने दिनांक ३१ मार्च २०१७ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत प्रत्येक 
पंधरवड्यात म्हणेजच प्रत्येक महिन्याच्या १ व १६ तारखेस केरोसीनच्या एक्स डेपो दरात प्रतिलीटर २५ पैसै याप्रमाणे प्रतिकिलोलीटर 
रुपये २५० ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसीनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही आपल्या 
स्तरावर करण्यात यावी. असे संदर्भ क्र . २ चे शासन पत्रात नमूद आहे. 

त्याअर्थी, वाचा क्र . ३ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप शिंदे, नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा , मुंबई, 

मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ 
विक्रीचे दर दिनांक १ जून २०१७ पासून पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अ . क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


( रुपये प्रति कि . लि .) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


ए 


एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . ली . ) 


१७,५३४.०० 


१७,७८४.०० 


बी व्हॅट @ ३ % 


५२६.०२ 


५३३.५२ 


१८,०६०.०२ 


१८.३१७.५२ 


सी घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

खरेदी किंमत ( ए + बी ) 
डी (i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 


७८७.८२ 


७८७.८२ 


( ii ) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 


९९ .०० 


९९.०० 


असाधारण भत्ता 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


७०.२० 


७०.२० 


३५.८१ 


३५.८१ 


३८६.८० 


३८६.८० 


+ 


७०.०० 


७०.०० 


( iii) ( ए ) वाहतूक खर्च 

( बी ) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च 
( सी ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 

( डी ) एकूण वाहतूक खर्च ( ए + बी + सी ) 
(iv ) पथकर ( Toll Tax ) 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ [ डी (i ) + डी ( ii ) + डी ( iii ) + डी (iv ) 

डी ( v )] 
एकूण किंमत वाढीवर, व्हॅट @ ३ % { डी ( vi ) च्या ३ % } 
एफ एकूण { सी + डी (vi) + इ} घाऊक विक्रीचा दर 


२.४८ 


४.९ ० 


१,३४६.१० 


१,३४८.५२ 


इ 


४०.३८ 


४०.४६ 


१ ९ , ४४६.५० 


१ ९ , ७०६.५० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, जून ८-१४, २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 


अ.क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


एफ -१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 


१ ९ ,४४६.५०** 
(किंमत रुपये 
१८,८८०.१०+ 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ५६६.४० ) 


१ ९ , ७०६.५० ** 
(किंमत रुपये 
१ ९ , १३२.५२ + 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ५७३.९ ८ ) 


४५०.०० 


४५०.०० 


१३.५० 


१३.५० 


जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर ३ टक्के व्हॅट 

( जी च्या ३ टक्के ) 
आय किरकोळ विक्रीदर ( रुपये प्रतिकिलो लीटर ) 


१ ९ , ९ १०.०० ** 
(किंमत रुपये 

१ ९ , ३३०.१० + 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ५७ ९.९ ० ) 


२०,१७०.०० ** 
(किंमत रुपये 
१ ९ , ५८२.५२ + 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ५८७.४८ ) 


जे किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रतिलीटर ) 


१ ९.९ १ 


२०.१७ 


शासन परिपत्रक , क्र . अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक केईआर-१३७६ / ३७६९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ 
नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


दिलीप शिंदे , 

नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


